वर्ष ८ , अंक ४३ ] 


** 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


प्राधिकृत प्रकाशन 

बुधवार , ऑगस्ट १७ , २०२२ / श्रावण २६ , शके १ ९ ४४ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ- नागपूर विभागीय पुरवणी 


भाग १ - अ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५५४ . 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


[ पृष्ठे ५ , किंमत : रुपये १८.०० 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

संदर्भ : - ( १ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश पत्र क्रमांक रानिआ - नप - २०२०- प्र . क्र . ०१ - अ - का -६ , दिनांक ०६-०२-२०२० . 

( २ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश पत्र क्रमांक रानिआ - नप - २०२१- प्र.क्र .१० - का -६ , दिनांक २७-१२-२०२१ . 

( ३ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक रानिआ - नप - २०२२ - प्र.क्र .०२ - का -६ , दिनांक २२-०२-२०२२ . 
( ४ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक रानिआ - नप - २०२१- प्र.क्र .०२ - का -६ , दिनांक ०६-०५-२०२२ . 
( ५ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक रानिआ - नप - २०२२ - प्र.क्र .०२ - का -६ , दिनांक ० ९ - ०६-२०२२ . 
( ६ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक रानिआ - नप - २०२२ - प्र.क्र .०२ - का -६ , दिनांक २२-०७-२०२२ . 
( ७ ) मा . विभागीय आयुक्त , नागपूर विभाग , नागपूर यांचे पत्र क्र . एमयुएन १ ९ ( ३ ) - कावि - ४२६-२०२२ , दिनांक ०४-०८-२०२२ . 

अधिसूचना 


क्रमांक कार्या- निवडणूक - २०२२ - नपाप्र - कावि - ५४-२०२२ . – 

ज्याअर्थी , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचे संदर्भिय आदेश क्रमांक ( ०६ ) अन्वये राज्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतीमधील 
सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग , नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( महिला ) व सर्वसाधारण ( महिला ) सदस्य 
पदांच्या आरक्षण व सोडतीचा सुधारित कार्यक्रम , २०२२ प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे . 


( १ ) 


ज्याअर्थी , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचे कडील आदेश क्र . रानिआ - नप - २०२० - प्र . क्र . १ - अ - का -६ , दिनांक ०६ फेब्रुवारी २०२० 
अन्वये नगरपरिषद / नगरपंचायतीच्या बाबतीत राज्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे 
कलम १० – अ ( ४ ) अन्वये अधिकार प्रदान करण्यात आलेले सक्षम अधिकारी म्हणून नगरपरिषदेच्या सदस्य पदांच्या आरक्षणास मान्यता देण्यासाठी 
संबंधित विभागीय आयुक्त यांना घोषित केलेले आहे . 

ना . - एक - अ -१ ( १६६२ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १७ , २०२२ / श्रावण २६ , शके १ ९ ४४ 

ज्याअर्थी , राज्य निवडणूक आयोग यांचे संदर्भिय आदेश क्र . ( ६ ) अन्वये नगरपरिषदांच्या सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग , नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( महिला ) व सर्वसाधारण ( महिला ) सदस्य पदांच्या आरक्षण व सोडतीचा सुधारित कार्यक्रम , २०२२ 
नुसार दि . २८ जुलै २०२२ रोजी नगरपरिषद भंडारा च्या सदस्य पदांच्या आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली असून या कार्यालयाचे पत्र क्र . कार्या 
निवडणूक - २०२२ - नपा - कावि - ५१-२०२२ , दिनांक २ ऑगस्ट २०२२ अन्वये नगरपरिषद , भंडारा च्या आरक्षण व सोडतीचा अहवाल मा . विभागीय 
आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन , नागपूर विभाग , नागपूर यांचेकडे सादर केला होता . त्यानुसार संदर्भ ( ७ ) अन्वये मा . विभागीय 
आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन , नागपूर विभाग , नागपूर यांचेकडून नगरपरिषद भंडारा च्या सदस्य पदांच्या आरक्षणास 
खालीलप्रमाणे मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे . 


२ 


एकूण 


( १ ) 


एकूण 


अनुसूचित जाती 

प्रभाग क्रमांक व जागा 


अ.जा. 


३ अ , 

१६ अ , 


१७ अ 


३ 


( २ ) 


अ.जा. 

( स्त्री ) 


४ अ , 


८ अ , 


११ अ 


3 


अनुसूचित जमाती 

प्रभाग क्रमांक व जागा 


अ.ज. 


१५ अ , 


१ 


( ३ ) 


अनुसूची 


अ.ज. 

( स्त्री ) 


५ अ , 


१ 


नामाप्र 

प्रभाग क्रमांक व जागा 


नामाप्र 


१० अ , 


१२ अ , 

१३ अ , 


१४ अ 


४ 


( ४ ) 


नामाप्र 

( स्त्री ) 


- 


१ अ , 


रअ , 


६ अ , 

७ अ , 


९अ , 

५ 


सर्वसाधारण 
प्रभाग क्रमांक व जागा 


सर्वसाधारण सर्वसाधारण 

( स्त्री ) 


१ ब , रब , 

४ ब , ५ ब , 

६ क , ७ ब , 

८ ब , ९ब , 


११ ब , 


९ 


( ५ ) 


३ ब , ६ ब , 

१० ब , १२ ब , 

१३ ब , १४ ब , 

१५ ब , १६ ब , 


१७ ब 


९ 


एकूण 


( ६ ) 


३५ 


त्याअर्थी , राज्य निवडणूक आयोग यांचे संदर्भिय आदेश क्र . ( ६ ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , संदीप कदम , 
जिल्हाधिकारी , भंडारा संदर्भ क्र . ( ७ ) अन्वये नगरपरिषद , भंडारा च्या सुधारित सदस्य पदांच्या आरक्षणास मान्यता प्राप्त झाल्यानुसार महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्यौगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम १० अन्वये नगरपरिषद , भंडारा च्या सुधारित सदस्य पदांच्या आरक्षणाची 
अधिसूचना याद्वारे प्रसिध्द करित आहे . 


भाग १ - अ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५५५ . 

संदर्भ : - ( १ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश पत्र क्रमांक रानिआ - नप - २०२० - प्र.क्र .०१ - अ - का -६ , दिनांक ०६-०२-२०२० . 

( २ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश पत्र क्रमांक रानिआ - नप - २०२१ - प्र.क्र .१० - का -६ , दिनांक २७-१२-२०२१ . 
( ३ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक रानिआ - नप - २०२२ - प्र.क्र .०२ - का -६ , दिनांक २२-०२-२०२२ . 
( ४ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक रानिआ - नप - २०२१- प्र.क्र .०२ - का -६ , दिनांक ०६-०५-२०२२ . 
( ५ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक रानिआ नप - २०२२- प्र.क्र .०२ - का -६ , दिनांक ० ९ - ०६-२०२२ . 
( ६ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक रानिआ - नप - २०२२ - प्र.क्र .०२ - का -६ , दिनांक २२-०७-२०२२ . 
( ७ ) मा . विभागीय आयुक्त , नागपूर विभाग , नागपूर यांचे पत्र क्र . एमयुएन १ ९ ( ३ ) - कावि - ४२७-२०२२ , दिनांक ०४-०८-२०२२ . 

अधिसूचना 


क्रमांक कार्या - निवडणूक - २०२२ - नपाप्र - कावि - ५५-२०२२ . 

ज्याअर्थी , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचे संदर्भिय आदेश क्रमांक ( ०६ ) अन्वये राज्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतीमधील 
सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग , नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( महिला ) व सर्वसाधारण ( महिला ) सदस्य 
पदांच्या आरक्षण व सोडतीचा सुधारित कार्यक्रम , २०२२ प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १७ , २०२२ / श्रावण २६ , शके १ ९ ४४ 

ज्याअर्थी , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचे कडील आदेश क्र . रानिआ - नप - २०२०- प्र.क्र .१ - अ - का -६ , दिनांक ०६ फेब्रुवारी २०२० 
अन्वये नगरपरिषद / नगरपंचायतीच्या बाबतीत राज्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे 
कलम १० – अ ( ४ ) अन्वये अधिकार प्रदान करण्यात आलेले सक्षम अधिकारी म्हणून नगरपरिषदेच्या सदस्य पदांच्या आरक्षणास मान्यता देण्यासाठी 
संबंधित विभागीय आयुक्त यांना घोषित केलेले आहे . 


ज्याअर्थी , राज्य निवडणूक आयोग यांचे संदर्भिय आदेश क्र . ( ६ ) अन्वये नगरपरिषदांच्या सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग , नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( महिला ) व सर्वसाधारण ( महिला ) सदस्य पदांच्या आरक्षण व सोडतीचा सुधारित कार्यक्रम , २०२२ नुसार 
दि . २८ जुलै २०२२ रोजी नगरपरिषद , तुमसर च्या सदस्य पदांच्या आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली असून या कार्यालयाचे पत्र क्र . कार्या 
निवडणूक - २०२२ - नपाप्र - कावि - ५१-२०२२ , दिनांक २ ऑगस्ट २०२२ अन्वये नगरपरिषद , तुमसर च्या आरक्षण व सोडतीचा अहवाल मा . विभागीय 
आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन , नागपूर विभाग , नागपूर यांचेकडे सादर केला होता . त्यानुसार संदर्भ ( ७ ) अन्वये मा . विभागीय 
आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन , नागपूर विभाग , नागपूर यांचेकडून नगरपरिषद तुमसर च्या सदस्य पदांच्या आरक्षणास 
खालीलप्रमाणे मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे . - 

२ 

अनुसूची 


एकूण 


( १ ) 


एकूण 


अनुसूचित जाती 

प्रभाग क्रमांक व जागा 

अ.जा. 


१ अ , 

३ अ 


२ 


( २ ) 


अ.जा. 

( स्त्री ) 


२ अ 


११ अ 


२ 


अनुसूचित जमाती 

प्रभाग क्रमांक व जागा 


अ.ज. 


६ अ 


१ 


( ३ ) 


अ.ज. 

( स्त्री ) 


नामाप्र 

प्रभाग क्रमांक व जागा 


नामाप्र 


५ अ , 

७ अ , 


८ अ 


3 


( ४ ) 


नामाप्र 

( स्त्री ) 


९अ , 

१० अ , 

१२ अ 


3 


सर्वसाधारण 
प्रभाग क्रमांक व जागा 


सर्वसाधारण सर्वसाधारण 

( स्त्री ) 


( ५ ) 


रब , ४ ब , 

९ब , १० क , 

११ ब , १२ ब 


६ 


१ ब , ३ ब , 

४ अ , ५ ब , 
६ ब , ७ ब , 


८ ब , 


८ 


१० ब 


एकूण 


( ६ ) 


२५ 


३ 


त्याअर्थी , मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे संदर्भिय आदेश क्र . ( ६ ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , संदीप कदम , 
जिल्हाधिकारी , भंडारा संदर्भ क्र . ( ७ ) अन्वये नगरपरिषद , तुमसर च्या सुधारित सदस्य पदांच्या आरक्षणास मान्यता प्राप्त झाल्यानुसार महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्यौगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम १० अन्वये नगरपरिषद , तुमसर च्या सुधारित सदस्य पदांच्या आरक्षणाची 
अधिसूचना याद्वारे प्रसिध्द करित आहे . 


भाग १ – अ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५५६ . 

संदर्भ : - ( १ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश पत्र क्रमांक रानिआ - नप - २०२० - प्र . क्र . ०१ - अ - का -६ , दिनांक ०६-०२-२०२० . 

( २ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश पत्र क्रमांक रानिआ - नप - २०२१ - प्र.क्र . १० - का -६ , दिनांक २७-१२-२०२१ . 

( ३ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक रानिआ - नप - २०२२ - प्र.क्र .०२ - का -६ , दिनांक २२-०२-२०२२ . 

( ४ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक रानिआ - नप - २०२१- प्र.क्र .०२ - का -६ , दिनांक ०६-०५-२०२२ . 
( ५ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक रानिआ - नप - २०२२ - प्र.क्र .०२ - का -६ , दिनांक ० ९ - ०६-२०२२ . 
( ६ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक रानिआ - नप - २०२२ - प्र.क्र .०२ - का -६ , दिनांक २२-०७-२०२२ . 
( ७ ) मा . विभागीय आयुक्त , नागपूर विभाग , नागपूर यांचे पत्र क्र . एमयुएन १ ९ ( ३ ) - कावि- ४२८-२०२२ , दिनांक ०४-०८-२०२२ . 
अधिसूचना 


क्रमांक कार्या निवडणूक - २०२२ - नपाप्र- कावि - ५७-२०२२ - 

ज्याअर्थी , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचे संदर्भिय आदेश क्रमांक ( ०६ ) अन्वये राज्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतीमधील 
सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग , नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( महिला ) व सर्वसाधारण ( महिला ) सदस्य 
पदांच्या आरक्षण व सोडतीचा सुधारित कार्यक्रम , २०२२ प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १७ , २०२२ / श्रावण २६ , शके १ ९ ४४ 

ज्याअर्थी , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचे कडील आदेश क्र . रानिआ - नप - २०२०- प्र.क्र .१ - अ - का -६ , दिनांक ०६ फेब्रुवारी २०२० 
अन्वये नगरपरिषद / नगरपंचायतीच्या बाबतीत मा . राज्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१ ९ ६५ चे कलम १० - अ ( ४ ) अन्वये अधिकार प्रदान करण्यात आलेले सक्षम अधिकारी म्हणून नगरपरिषदेच्या सदस्य पदांच्या आरक्षणास मान्यता 
देण्यासाठी संबंधित विभागीय आयुक्त यांना घोषित केलेले आहे . 


४ 


ज्याअर्थी , राज्य निवडणूक आयोग यांचे संदर्भिय आदेश क्र . ( ६ ) अन्वये नगरपरिषदांच्या सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग , नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( महिला ) व सर्वसाधारण ( महिला ) सदस्य पदांच्या आरक्षण व सोडतीचा सुधारित कार्यक्रम , २०२२ नुसार 
दि . २८ जुलै २०२२ रोजी नगरपरिषद पवनी च्या सदस्य पदांच्या आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली असून या कार्यालयाचे पत्र क्र . कार्या - निवडणूक 
२०२२ - नपाप्र - कावि - ५१-२०२२ , दिनांक २ ऑगस्ट २०२२ अन्वये नगरपरिषद , पवनी च्या आरक्षण व सोडतीचा अहवाल मा . विभागीय आयुक्त तथा 
प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन , नागपूर विभाग , नागपूर यांचेकडे सादर केला होता . त्यानुसार संदर्भ ( ७ ) अन्वये मा . विभागीय आयुक्त तथा 
प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन , नागपूर विभाग , नागपूर यांचेकडून नगरपरिषद , पवनी च्या सदस्य पदांच्या आरक्षणास खालीलप्रमाणे मान्यता 
प्रदान करण्यात आली आहे . - 


एकूण 


( १ ) 


एकूण 


अनुसूचित जाती 

प्रभाग क्रमांक व जागा 

अ.जा. 


४ अ 


१ 


( २ ) 


अ.जा. 

( स्त्री ) 


५ अ 

७ अ 


२ 


अनुसूचित जमाती 

प्रभाग क्रमांक व जागा 

अ.ज. 


९अ 


१ 


अनुसूची 


( ३ ) 


अ.ज. 

( स्त्री ) 


नामाप्र 

प्रभाग क्रमांक व जागा 


नामाप्र 


२ अ , 

६ अ 


२ 


( ४ ) 


नामाप्र 

( स्त्री ) 


१ अ , 


३ अ , 

१० अ 


3 


सर्वसाधारण 
प्रभाग क्रमांक व जागा 


सर्वसाधारण सर्वसाधारण 

( स्त्री ) 


१ ब , ३ ब , 

५ ब , ७ ब , 

८ ब , १० ब 


( ५ ) 


रब , ४ ब , 

६ ब , ८ अ , 

९ब 


५ 


एकूण 


( ६ ) 


२० 


त्याअर्थी , राज्य निवडणूक आयोग यांचे संदर्भिय आदेश क्र . ( ६ ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , संदीप कदम , 
जिल्हाधिकारी , भंडारा संदर्भ क्र . ( ७ ) अन्वये नगरपरिषद , पवनी च्या सुधारित सदस्य पदांच्या आरक्षणास मान्यता प्राप्त झाल्यानुसार महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्यौगिक नगरी अधिनियम १ ९ ६५ चे कलम १० अन्वये नगरपरिषद , पवनी च्या सुधारित सदस्य पदांच्या आरक्षणाची 
अधिसूचना याद्वारे प्रसिध्द करित आहे . 


भाग १ – अ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५५७ . 

संदर्भ : - ( १ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश पत्र क्रमांक रानिआ - नप - २०२० - प्र.क्र .०१ - अ - का -६ , दिनांक ०६-०२-२०२० . 

( २ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश पत्र क्रमांक रानिआ - नप - २०२१ - प्र.क्र .१० - का -६ , दिनांक २७-१२-२०२१ . 
( ३ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक रानिआ नप - २०२२- प्र.क्र .०२ - का -६ , दिनांक २२-०२-२०२२ . 

( ४ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक रानिआ - नप - २०२१- प्र.क्र .०२ - का -६ , दिनांक ०६-०५-२०२२ . 
( ५ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक रानिआ - नप - २०२२ - प्र.क्र .०२ - का -६ , दिनांक ० ९ - ०६-२०२२ . 
( ६ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक रानिआ - नप - २०२२- प्र.क्र .०२ - का -६ , दिनांक २२-०७-२०२२ . 
( ७ ) मा . विभागीय आयुक्त , नागपूर विभाग , नागपूर यांचे पत्र क्र . एमयुएन १ ९ ( ३ ) - कावि- ४२ ९ -२०२२ , दिनांक ०४-०८-२०२२ . 

अधिसूचना 


क्र . कार्या- निवडणूक - २०२२ - नपाप्र- कावि - ५६-२०२२ – 

ज्याअर्थी , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचे संदर्भिय आदेश क्रमांक ( ०६ ) अन्वये राज्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतीमधील 
सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग , नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( महिला ) व सर्वसाधारण ( महिला ) सदस्य 
पदांच्या आरक्षण व सोडतीचा सुधारित कार्यक्रम , २०२२ प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १७ , २०२२ / श्रावण २६ , शके १ ९ ४४ 

ज्याअर्थी , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचे कडील आदेश क्र . रानिआ - नप - २०२०- प्र.क्र .१ - अ - का -६ , दिनांक ०६ फेब्रुवारी २०२० 
अन्वये नगरपरिषद / नगरपंचायतीच्या बाबतीत राज्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे 
कलम १० – अ ( ४ ) अन्वये अधिकार प्रदान करण्यात आलेले सक्षम अधिकारी म्हणून नगरपरिषदेच्या सदस्य पदांच्या आरक्षणास मान्यता देण्यासाठी 
संबंधित विभागीय आयुक्त यांना घोषित केलेले आहे . 


ज्याअर्थी , राज्य निवडणूक आयोग यांचे संदर्भिय आदेश क्र . ( ६ ) अन्वये नगरपरिषदांच्या सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग , नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( महिला ) व सर्वसाधारण ( महिला ) सदस्य पदांच्या आरक्षण व सोडतीचा सुधारित कार्यक्रम , २०२२ नुसार 
दि . २८ जुलै २०२२ रोजी नगरपरिषद , साकोली च्या सदस्य पदांच्या आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली असून या कार्यालयाचे पत्र क्र . कार्या 
निवडणूक - २०२२ - नपाप्र- कावि - ५१-२०२२ , दिनांक २ ऑगस्ट २०२२ अन्वये नगरपरिषद , साकोली च्या आरक्षण व सोडतीचा अहवाल मा . विभागीय 
आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन , नागपूर विभाग , नागपूर यांचेकडे सादर केला होता . त्यानुसार संदर्भ ( ७ ) अन्वये मा . विभागीय 
आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन , नागपूर विभाग , नागपूर यांचेकडून नगरपरिषद , साकोली च्या सदस्य पदांच्या आरक्षणास 
खालीलप्रमाणे मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे . - 


एकूण 


( १ ) 


एकूण 


अनुसूचित जाती 

प्रभाग क्रमांक व जागा 


अ.जा. 


३ अ , 

६ अ 


२ 


( २ ) 


भंडारा : 

दिनांक ८ ऑगस्ट २०२२ . 


अ.जा. 

( स्त्री ) 


५ अ , 

७ अ , 


८ अ 


३ 


अनुसूचित जमाती 
प्रभाग क्रमांक व जागा 


अ.ज. 


O 


( ३ ) 


अनुसूची 


अ.ज. 

( स्त्री ) 


१० अ 


१ 


नामाप्र 

प्रभाग क्रमांक व जागा 


नामाप्र 


१ अ , 

९अ 


( ४ ) 


नामाप्र 

( स्त्री ) 


२ अ , 


४ अ 


२ 


सर्वसाधारण 
प्रभाग क्रमांक व जागा 


सर्वसाधारण सर्वसाधारण 

( स्त्री ) 


रब , ४ ब , 

५ ब , ७ ब , 

८ ब , 


१० ब 


६ 


( ५ ) 


१ ब , ३ ब , 

६ ब , ९ब 


एकूण 


( ६ ) 


२० 


त्याअर्थी , मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे संदर्भिय आदेश क्र . ( ६ ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , संदीप कदम , 
जिल्हाधिकारी , भंडारा संदर्भ क्र . ( ७ ) अन्वये नगरपरिषद साकोली च्या सुधारित सदस्य पदांच्या आरक्षणास मान्यता प्राप्त झाल्यानुसार महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्यौगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम १० अन्वये नगरपरिषद साकोली च्या सुधारित सदस्य पदांच्या आरक्षणाची 
अधिसूचना याद्वारे प्रसिध्द करित आहे . 


संदीप कदम , 
जिल्हाधिकारी , भंडारा . 


ना . - एक - अ -२ ( १६६२ ) . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


